महापारेषण कंपनीशी संबंधित असलेल्या 
एस.पी.सी.एल.- आय.पी.सी.एल. वाहिनीवर 
प्रस्तावित मे.गेळ (इंडिया) प्रा.लि. च्या २२० 
के.व्ही. वाहिनी उभारण्यासाठी विद्युत 
अधिनियम, २००३ च्या कलम ६८ अन्वये 
शासनाची पूर्व परवानगी देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक - संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.६५/ऊर्जा-४, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय , मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक :-१० मे, २०२३ 


संदर्भ :१) संचालक (प्रकल्प), महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी, मुंबई यांचे पत्र 
क्र. मराविपाकंम/सांका/७५६०, दिनांक २५.१०.२०२२ 
२) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. पावामो-२०२१/प्र.क्र.१७०/ 
ऊर्जा-४, दिनांक ०२.११.२०२२ 


प्रस्तावना :- 

राज्यातील पारेषण वाहिन्यांचे सक्षमीकरण करुन राज्याला सुरळीत वीज पुरवठा होण्यासाठी 
संचाळक (प्रकल्प) महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्या. यांनी संदर्भ क्र. १ वरील पत्रान्वये 
शासनास उसर, ता. अलिबाग येथे डी.डी.एफ योजने अंतर्गत मे. गेल (इंडिया) प्रा.लि. यांच्या प्रस्तावित 
जी.आय.एस. उपकेंद्रापर्यंत एस.पी.सी.एल. - आय.पी.सी.एल. वाहिनीवर लिलो वाहिनी उभारण्याचे 
काम प्रस्तावित केळे असुन सदर पारेषण वाहिन्यांच्या योजनेस विद्युत अधिनियम, २००३ अंतर्गतच्या 
कलम ६८ अन्वये पुर्वपरवानगी प्रदान करण्याची विनंती शासनास प्राप्त झाली आहे. सदर प्रस्तावास 
त्याअनुषंगाने मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
महापारेषण कंपनीकडुन रायगड जिल्ह्यातील उसर, ता. अलिबाग येथे डी.डी.एफ. 
योजनेअंतर्गत मे. गेल (इंडिया) प्रा.लि. यांच्या प्रस्तावित जी.आय.एस. उपकेंद्रापर्यंत एस.पी.सी.एल. - 
आय.पी.सी.एल. वाहिनीवरुन २८ कि.मी. उभारणीचे काम सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट अ प्रमाणे 
करण्यात येणार आहे. 
परिशिष्ट अ नमुद केलेल्या नविन पारेषण वाहिन्यांच्या / उपकेंद्रांच्या उभारणीसाठी पारेषण 
कंपनीस भारतीय विद्युत अधिनियम २००३ च्या कलम ६८ अन्वये खालील अटी तथा शातींच्या अधिन 
राहून शासनाची मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे:- 
१) परिशिष्ट अ मधील वीज वाहिन्यांची उभारणी मे. गेल (इंडिया) प्रा. लि. ही महापारेषण 
कंपनीच्या देखरेखेखाली करेल. 
२) वीज वाहिन्यांचे संचलन व सुव्यवस्था महापारेषण स्वत: करेल. 
३) वीज वाहिन्यांचा वापर महापारेषण कंपनी अथवा संबंधित ग्राहक यांनी ज्या प्रयोजनार्थ 
करावयाचा ठरविलेला आहे केवळ त्याच प्रयोजनासाठी करणे महापारेषण कंपनीवर वा 
संबंधित ग्राहकावर बंधनकारक असेल. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.६५/ऊर्जा-४ 


४) वीज वाहिनी कार्यान्वित करण्यापूर्वी/प्रभारीत करण्यापूर्वी याबाबतच्या सक्षम 
प्राधिकाऱ्याकडून पूर्वपरवानगी घेणे आवश्‍यक असेल. 

५) वीज वाहिनी उभारतांना वा उभारल्यानंतर संबंधित जागा मालकांच्या / शेतकऱ्यांच्या काही 
तक्रारी असल्यास, तर त्या सक्षम प्राधिकाऱ्यांसमवेत विचार विनिमय करुन त्या तक्रारींचे 
यथायोग्यरित्या निराकरण करण्याची जबाबदारी महापारेषण कंपनीची अथवा मे. गेल 
(इंडिया) प्रा.लि. यांची असेल. 

६) सदरहू वीज वाहिनी उभारणे व उभारुन ठेवणे या अनुषंगाने आवश्‍यक असलेले सर्व परवाने 
मिळविणे, विहित केलेल्या निकषांची पूर्तता करणे तसेच शासनाचे विविध प्राधिकरण/ 
विभाग/ विज नियामक आयोग इ. चे इतर प्रचलित नियम त्याचप्रमाणे शासनाने वेळोवेळी 
मंजूर केलेले नियम व अटी मे. गेल (इंडिया) प्रा.लि. कंपनीवर बंधनकारक राहतील. 

७) विद्युत अधिनियम २००३ च्या कलम ६८ मधील अटी व शर्ती व त्यात वेळोवेळी होणारे बदल, 
तसेच संदर्भाधिन शासन निर्णय क्र.पावामो-२०२१/प्र.क्र.१७०/ऊर्जा-४, दिनांक 
०२.११.२०२२ मधील अटी व शार्ती तसेच राज्य शासन व केंद्र शासनाची अति उच्चदाब 
पारेषण वाहिन्यांसंबंधीची वेळोवेळी जाहीर झालेली / होणारी मार्गदर्शक तत्वे व धोरणे 
सदरहू पारेषण वाहिनीस लागू राहतील. 

उक्त अटी व aera भंग केल्याची बाब शासनाच्या निदर्शनास आल्यास सदरहू मान्यता रद्द 
समजण्यात येईल. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharshtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०५१०१६१७१५२३१० असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीन साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 0कॉद्ा/ signed by SURESH DNYANDEO 
REDEKAR 
Date: 2023.05.10 16:17:52 +05'30' 


(सु.ज्ञा. रेडेकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१) अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्या., प्रकाशगंगा, 
वांद्रे-कुर्ला संकुल, वांद्रे (Ga), मुंबई-४०० ०५१ 

२) संचालक (प्रकल्प), महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्या., प्रकाशगंगा, वांद्रे-कुर्ला संकुल, 
वांद्रे (पूर्व), मुंबई-४०० ०५१ 

३) सचिव, महाराष्ट्र वीज नियामक आयोग, १३ वा मजला जागतिक व्यापार केंद्र, कफ परेड, 
कुलाबा, मुंबई-४०० ००५. 

४) मुख्य विद्युत वितरण अभियंता, २ रा मजला, विद्युत विभाग, मुख्य कार्यालय, पार्सल कार्यालय 
इमारत, छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस, मुंबई- Yoo ००१ 

५) निवडनस्ती (ऊर्जा-४), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.६५/ऊर्जा-४ 


महाराष्ट्र शासन 


शासन निर्णय क्रमांक - संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.ई६५/ऊर्जा-४, दिनांक Yo मे, २०२३ 


परिशिष्ट - अ 


महापारेषण कंपनीने त्यांच्या योजने अंतर्गत मंजूर केलेले प्रकल्प 


योजनेचा तपशील 


योजने अंतर्गत असलेल्या वाहिनीचा 
तपशील 


मान्यता क्र. व 
दिनांक 


—O 


UR, ता. अलिबाग येथे 
डी.बी.एफ. योजनेअंतर्गत मे. गेल 
(इंडिया) प्रा. लि. यांच्या प्रस्तावित 


प्रस्तावित मे. गेल (इंडिया) प्रा. लि. 
चे जी.आय.एस. उपकेंद्रासाठी 
एस.पी.सी.एल.-आय.पी.सी.एल. 


उपकेंद्रासाठी २२० के.व्ही. क्षमतेवर 


वाहिनीवर लिलो पध्दतीने २२० 


वीज पुरवठा करणेबाबत 
एस.पी.सी.एल.-आय.पी.सी.एल. 
वाहिनीवर प्रस्तावित मे. गेल 
(इंडिया) प्रा.लि. च्या २२० के.व्ही. 
जी.आय.एस. उपकेंद्रापर्यंत लिलो 
वाहिनी अंदाजे २८ कि.मी. 
उभारणे. 


के.व्ही. वाहिनी उभारणे-२८के.व्ही. 


रुपये 
लाख 


ठराव क्र. 
CMD/MSETCL- 
८०१, दिनांक 
१४.०७.२०२२ 
५५४१.२५ 


Digitally signed by SURESH DNYANDEO 


REDEKAR 


Date: 2023.05.10 16:18:15 +05'30' 


(सु.ज्ञा. रेडेकर) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


